शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवनगौरव पुरस्कार, 
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार, शिवछत्रपती राज्य 
क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू, शिवछत्रपती राज्य क्रीडा 
पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू व साहसी क्रीडा राज्य 
पुरस्कार - सन २०१८-१९ या वर्षाचे पुरस्कार. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु २०१८/प्र.क्र.१२७/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
तारीख: २० फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा : 


१) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक :शिछपु २०१८/प्र.क्र. १२७/क्रीयुसे-२, 
दिनांक २४ जानेवारी, २०२० 

२) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक :शिछपु २०१८/प्र.क्र. १२७/क्रीयुसे-२, 
दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२०. 


प्रस्तावना- 


महाराष्ट्र राज्यातील सर्वोकृष्ट क्रीडापटूंना शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार, 
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार, शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू)// जिजामाता क्रिडा 
पुरस्कार, शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू) व साहसी क्रीडा पुरस्कार या पुरस्कारासाठी 
दि. २४ जानेवारी, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये सुधारित नियमावली विहीत करण्यात आलेली आहे. 
त्याआधारे सन २०१८-१९ या वर्षाच्या पुरस्कारार्थींची निवड करण्यासाठी शासनाने संदर्भाधीन दिनांक १४ 
फेब्रुवारी, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये पुरस्कार निवड समिती गठीत केली होती. सदर पुरस्कार निवड 
समितींच्या शिफारसी विचारात घेवून सन २०१८-१९ या वर्षाचे पुरस्कार वितरीत करण्यास मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती व त्याबाबत आता शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र राज्यातील जेष्ठ क्रीडापटू, क्रीडा मार्गदर्शक व क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित अशा ज्या व्यक्‍तींना 
क्रीडा व खेळासाठी आपले सर्वस्व अर्पण करुन महाराष्ट्राच्या क्रीडा जीवनात अतुलनीय असे स्थान 
संपादिले आहे व ज्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा क्रीडा कार्यकर्तुत्वाचा महाराष्ट्राच्या क्रीडा जीवनावर संस्मरणीय 
असा प्रभाव पडला आहे अशा क्रीडा मह्षींचा शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार देवून गौरव 
करण्यात येतो. त्यानुसार परिशिष्ट “अ” मध्ये दर्शविलेल्या जेष्ठ क्रीडा महर्षींना सन २०१८-१९ या वर्षाचा 
“ शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार ” प्रदान करुन सन्मानित करण्यास झासन मान्यता देत 
आहे. 


२. महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्रामध्ये मार्गदर्शनपर अतुलनीय कामगिरी बजावून खेळाडूंना घडवून 
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहभागी होण्यास उद्युक्त केले आहे अशा क्रीडा मार्गदर्शकांचा “उत्कृष्ट 
क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार” देवून गौरव करण्यात येतो. त्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट “ब” मध्ये 
दर्शविलेल्या व्यक्‍तींना सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता “ उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार ” प्रदान करुन 
सन्मानित करण्यास मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु २०१८/प्र.क्र.१२७/क्रीयुसे-२ 


३. महाराष्ट्र राज्यातील सर्वोत्कृष्ट पुरुष व महिला खेळाडू यांना शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्काराने 
सन्मानित करण्याच्या दृष्टीने व दिव्यांग खेळाडूंना “शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्काराने सन्मानित 
करण्याच्या दृष्टीने सोबतच्या परिशिष्ट “क” मध्ये दर्शविलेल्या पुरुष व महिला खेळाडूंना सन २०१८-१९ 
या वर्षाचे “शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू)” व “ शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार ( दिव्यांग 
खेळाडू)” प्रदान करुन सन्मानित करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


४. साहसी उपक्रमातील खेळाडूंना सोबतच्या परिशिष्ट “ड” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सन २०१८-१९ या 
वर्षासाठी “ शिवछत्रपती राज्य साहसी क्रीडा पुरस्कार” प्रदान करुन सन्मानित करण्यास मान्यता देत आहे. 


4. शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार सन २०१८-१९ या वर्षाचे प्रदान करण्याच्या दृष्टीने आयुक्‍त 
क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य यांनी पुढील कार्यवाही तात्काळ करावी. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२०१५३२०३४५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Swati Madhukaar चिया 
Maharashtra, OU = School Edueation and 


N a n al Sports Department 


Date: 2020.02.20 15:34:20 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


(१ मा.मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

(२) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

(३) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

(४) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 

(4) सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचालनालयामार्फत) 

(६) सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी , (संचालनालयामार्फत) 

(9) महासंचालक, माहीती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
(तात्काळ योग्य त्या प्रसिध्दीसाठी) 

(८) सर्व पुरस्कार सन्मानार्थी (आयुक्‍त, क्रीडा व युवकसेवा पुणे यांचेमार्फत ) 

(९) मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

(१०) मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

(११ अवर सचिव, (क्रीयुसे १,३), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

(१२) निवड नस्ती (क्रीयुसे - २). 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु २०१८/प्र.क्र.१२७/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट*अ ” 
“ शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार ” 
(सन २०१८-१९) 


अ.क्र सन २०१८-१९ 


१. श्री.पंढरीनाथ तथा अण्णासाहेब तुकाराम पठारे, पुणे 


डे Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 

Swati M ad h U kar DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 

Maharashtra, OU = School Education and 


N an al Sports Department 


Date: 2020.02.20 15:35:02 +05'30" 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु २०१८/प्र.क्र.१२७/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट ब 
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार (सन २०१८-१९) 


अ.क्र नाव 

श्री. युवराज बाळू खटके, सांगली (अँथलेटिक्स) 

श्री बाळासाहेब भगवान आवारे, बीड, (कुस्ती) थेट पुरस्कार 
श्री. नितीन प्रभाकर खत्री, पुणे (तायक्‍्योदो) 

श्री.जगदीश मनोहर नानजकर, पुणे , (खो-खो) 

५ | St. अनिल बंडू पोवार,कोल्हापूर, ( पॅरा अ॑ेथलेटिक्स) 


|] Aw] A] -0 


a Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 

Swati M ad h U kar DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 

Maharashtra, OU = School Education and 


N an al Sports Department 


Date: 2020.02.20 15:35:22 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु २०१८/प्र.क्र.१२७/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट“ क” 
“शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार ( खेळाडू)” (सन २०१८-१९ ) 
अ. | खेळाचे नाव पुरुष महिला 
क्र. 
१ | खो-खो श्री.हषद विजय हातणकर, मुंबई हहर । श्रीमती कविता प्रभाकर घाणेकर,ठाणे 
२ ।कबड्डी १) श्री.रिशांक कृष्णा देवाडिगा , श्रीमती सोनाली विष्णू शिंगटे, मुंबई शहर 
मुंबई उपनगर (थेट पुरस्कार) (थेट पुरस्कार) 
२ श्री.गिरीष मारुती इरनक, ठाणे ae 
(थेट पुरस्कार) 
३ । सायकलिंग = | श्री.अश्विन जितेंद्र पाटील ,भंडारा श्रीमती मधुरा चंद्रकांत वायकर, मुंबई शहर 
४ ।आट्यापाटय़ा  श्री.पवन चंदनळाल जयस्वाल ,वाशिम | श्रीमती प्रिया श्रीराम गोमासे ,भंडारा 
५ | कुस्ती श्री अभिजीत चंद्रकांत कटके, पुणे श्रीमती अंकोता feat गुंड, पुणे 
६ ।कयाकिंग- | od नुरखा देशमुख, नाशिक = 
कनोईंग 
७ | व्हॉलीबॉल ee ee _| श्रीमती प्रियांका अशोक खेडकर, पुणे 
८ _ स्केटिंग श्री.सिद्धांत राहुल कांबळे, पुणे श्रीमती साक्षी Feat माथवड, पुणे 
९ |Z श्रीमती प्रियांका विजयकुमार गौडा , 
विभा मुंबई हहर 
i ० | जलतरण, १) श्री.हर्षल पियुष वखारिया, १) श्रीमती अवंतिका सुधीर चव्हाण, 
डायव्हिंग, पुणे (जलतरण) मुंबई उपनगर (जलतरण) 
वॉटरपोळो ९ श्री.सिद्धार्थ बजरंग परदेशी, नाशिक | २) श्रीमती मानसी रविंद्र गावडे, रायगड 
(डायव्हिंग) (वॉटरपोलो) 
in १ |आर्चरी श्री.सुकमनी गजानन  बाबरेकर, 
अमरावती 1 ee 
१२ | अथलेटिक्स  श्री.किसन नरशी तडवी, नाशिक श्रीमती अर्चना रामदास आढाव, पुणे 
१३ | बास्केटबॉल a eee श्रीमती श्रुती अरविंद, पुणे 
१४ । सॉफ्टबांल  श्री.पियुष रवी आंबुलकर, नागपूर श्रीमती ईश्वरी उत्तमराव गोतमारे, अमरावती 
१५ | जिम्नॅस्टिक्स १) श्रीमती आदिती अजित दांडेकर, 
श्री.गौरव अविनाश जोगदंड, औरंगाबाद | (Raft) मुंबई हहर 
(अँरोबिक्स) २) श्रीमती श्रावणी अजीत राऊत, ठाणे 
(आर्टिस्टिक) 
१६ | नेमबाजी श्रीमती dart विराग तुळजापुरकर, 


मुंबई हहर 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु २०१८/प्र.क्र.१२७/क्रीयुसे-२ 


१७ | तलवारबाजी श्री.तुषार रावसाहेब आहेर, औरंगाबाद श्रीमती दामिनी मनोहर रंभाड, नागपुर 
१८ | बॉक्सिंग श्री.अनंता प्रल्हाद चोपडे, अकोला Po ee 
१९ | रोईंग श्री.सुर्यभान तानाजी घोळप, नाशिक । श्रीमती जागृती सुनिल शहारे, नाशिक 
२० | तायक्वांदो श्री.नेरज दिलीप चौधरी, धुळे श्रीमती रुचिका श्रीरंग भावे, पुणे 
२१ | defies श्री.विघ्नेश गणेश देवळेकर, ठाणे श्रीमती संयोगिता रणजितसिंग घोरपडे, पुणे 
= Sees श्री.गणेश वामन शिंदे, मुंबई उपनगर 0... कळ 
(थेट पुरस्कार), मुंबई हहर 
२३ | शरीरसौष्ठव श्री.योगेश कमलाकर मेहर, पालघर श्रीमती करुणा पांडुरंग वाघमारे, 
मुंबई उपनगर 
२४ । हॉकी श्री.आकाश अनिल चिकटे, यवतमाळ शिका 
२५ | यॉचिंग = | श्रीमती श्वेता प्रभाकर BRAT, 
(थेट पुरस्कार), 
२६ | बेसबॉल ee = श्रीमती गिरीजा सुनील बोडेकर,कोल्हापूर 
a तावर हड) — net Ales श्रीमती सोनाली छबुराव गिते, मुंबई BEX 


शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू) (सन २०१८-१९) 


अ.क्र पुरुष महिला 
१ श्री. स्वप्निल संजय पाटील ,कोल्हापुर, SS 
(जलतरण) (थेट पुरस्कार ) 
2 श्री.पार्थ किशोर हेंद्रे ,मुंबई, (जलतरण)  । श्रीमती सायली सुनील पोहरे, नाशिक 
(जलतरण) 
3 श्री. जयदीपकुमार हृदया सिह, मुंबई | श्रीमती वेष्णवी विनायक सुतार, 
(ज्युदो) कोल्हापुर (टेबल टेनिस) 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


1 DN: CN = Swati Madhukar N I, C = IN, 
Swati Madhukar 2% chz swat masnukarNanal cs 


Nanal 


Maharashtra, OU = School Education and 
Sports Department 
Date: 2020.02.20 15:35:43 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु २०१८/प्र.क्र.१२७/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट (23 z 99 
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (साहसी) (सन २०१८-१९) 


अ.क्र. नाव 
[| . _ श्री. प्रभात राजु कोळी, मुंबई ( खाडी पोहणे) (थेट पुरस्कार ) 
२. | श्री. शुभम धनंजय वनमाळी, ( खाडी पोहणे) ठाणे 
३. | श्रीमती अपर्णा अरविंद प्रभुदेसाई, गिर्यारोहण (पुणे ) 
४. । श्री. सागर राजीव बडवे, औरंगाबाद 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


1 DN: CN = Swati Madhukar N I, C =IN, 
Swati Madhukar 2%:c': swat MasnukarNanal os 


Nanal 


Maharashtra, OU = School Education and 
Sports Department 
Date: 2020.02.20 15:36:02 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


